RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्पनेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

महराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ), ( ३ ) नुसार 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस 
आदेश 

अधीक्षक , ठाणे (ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या 

हद्दीत दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजीचे ००- ०० वाजेपासून ते दिनांक १६ 
क्रमांक गृह / का - १/ टे - १/ मनाई आदेश / वशी- ९२२३ / २०१६. 

मार्च २०१६ रोजीचे २४ - ०० वाजेपर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) खालील 
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांनी असे कळविले आहे 

बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 
की , दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजी महाशिवरात्री उत्सव साजरा होणार 

___ ( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या अथवा 
आहे. महाशिवरात्री उत्सव जिल्ह्यात विविध ठिकाणी यात्रेच्या स्वरूपात 

काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
साजरा केला जातो. त्या निमित्त शिवमंदिरांमध्ये जलाभिषेक , पूजा / 

कोणतीही वस्तू बाळगणे ; 
अर्चा, भजन /किर्तन इत्यादी धार्मिक व पारंपारिक कार्यक्रमांसह मिरवणुकांचे 

( २) कोणताही क्षारक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
आयोजन करण्यात येते. तसेच सध्या जिल्ह्यातील बऱ्याच गावांमध्ये 
विविध देवदेवतांचे/ पिर दर्याचे उत्सव साजरे होत असून त्यानिमित्त ___ ( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
यात्रा, उरूस, करमणुकीचे कार्यक्रम इत्यादीचे आयोजन करण्यात येते . 

उपकरणेकिंवा साधने बाळगणे, जमा करणे ; किंवा तयार करणे ; 
सध्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या ( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे , उपोषण इत्यादी 

__ (५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत. तसेच जिल्ह्यातील शहापूर , 
आसनगांव, महापोली, पडघा, बोरीवली, शेलार , मुरबाड ही गावे 

( ६) ज्यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा 

सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव करणे, 
जातीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत ; 

सोंग आणणेकिंवा चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा 
__ आणि ज्याअर्थी, ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोस्टेच्या हद्दीत वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १), ( ३) अन्वये 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजीचे ०० -०० वाजलेपासून ते दिनांक १६ मार्च 

लेखी परवानग्या घेवून काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 
२०१६ रोजीचे २४- ०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश लागू करणेस विनंती 

तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व 
केली आहे . 

त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, 
__ त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस । 

काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्यानिशी 
अधीक्षक , ठाणे (ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 

दिला असे . 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी 

डॉ . अश्विनी जोशी, 
मी , डॉ . अश्विनी जोशी, ठाणे जिल्ह्याची जिल्हादंडाधिकारी म्हणून 

जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


भाग एक ( को .वि. पु.) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जळगांव यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ . 

क्रमांक लपावि / आ -१/ ११८० / २०१६. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( २०१५चा महा . ५) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे जलसंपदा विभागामार्फत तसेच या कार्यालयांतर्गत पुरविण्यात 
येणाऱ्या लोकसेवा देण्याकरीता विहीत कालमर्यादेसह पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय प्राधिकारी अधिसूचित करीत आहे . 

___ अनुसूची 
अ . क्र . लोकसेवा विषय सेवा पुरविण्याचा पदनिर्देशित प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

कालावधी अधिकारी अधिकारी 

अधिकारी 
( २ ) 

( ४ ) 

( ६ ) 
१ पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क १५ दिवस संबंधित शाखा संबंधित उप 

कार्यकारी 
मंजुरी देणे . ( हंगाम सुरु अधिकारी 

अभियंता 

अभियंता, 
झाल्यानंतर ) . 

लघु पाटबंधारे 

विभाग , जळगांव . 
२ पाणी वापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी १५ दिवस संबंधित शाखा संबंधित उप 

कार्यकारी 
दाखला देणे . 

अधिकारी अभियंता 

अभियंता, 
लघु पाटबंधारे 

विभाग, जळगांव . 
३ बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी १५ दिवस संबंधित शाखा संबंधित उप 

कार्यकारी 
दाखला देणे. 

अधिकारी अभियंता 

अभियंता , 
लघु पाटबंधारे 

विभाग, जळगांव . 
४ पाणीपट्टी देयक तक्रार निवारण करणे १५ दिवस संबंधित शाखा संबंधित उप 

कार्यकारी 
अधिकारी अभियंता 

अभियंता , 
लघु पाटबंधारे 

विभाग, जळगांव . 
५५ लाभक्षेत्राचा दाखला देणे 

१ महिना 

कार्यकारी अभियंता , अधीक्षक अभियंता, मुख्य 
लघुपाटबंधारे विभाग, जळगांव पाटबंधारे अभियंता , 
जळगांव . 

प्रकल्प मंडळ , तापी पाटबंधारे 
जळगांव . 

विकास 
महामंडळ , 

जळगांव . 
६ ग्रामपंचायत , जिल्हापरिषद , नगरपालिका , ३ महिने कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता , 
नगरपरिषद , नगर पंचायत , कटक मंडळे 

लघुपाटबंधारे विभाग , जळगांव पाटबंधारे अभियंता, 
( Cantonment Board ) यांना 

जळगांव. 

प्रकल्प मंडळ, तापी पाटबंधारे 
घरगुती पाणीवापर परवाना देणे . 

जळगांव . 

विकास 
महामंडळ , 

जळगांव . 
७ महानगरपालिका खाजगी विकासक , ६ महिने कार्यकारी अभियंता , अधीक्षक अभियंता , । 

मुख्य 
विशेष नगरविकास प्रकल्प यांना 

लघुपाटबंधारे विभाग, जळगांव पाटबंधारे अभियंता, 
यांना घरगुती / औद्योगिक पाणी वापर 

जळगांव . 

प्रकल्प मंडळ , तापी पाटबंधारे 
परवाना देणे. 

जळगांव . 

विकास 
महामंडळ , 
जळगांव . 


मुख्य 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 

अनुसूची - समाप्त 


( ४ ) 


(५ ) 


__ ( १) 

८ 


(२ ) 
औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणीवापर 
परवाना देणे . 


( ३) 
६ महिने 


कार्यकारी अभियंता , अधीक्षक अभियंता, 
लघुपाटबंधारे विभाग , जळगांव पाटबंधारे 
जळगांव . 

प्रकल्प मंडळ , 
जळगांव . 


मुख्य अभियंता 
तापी पाटबंधारे 
विकास 
महामंडळ , 
जळगांव . 


१ महिना 


९ नदी व जलाशयापासून अंतराचा दाखला 

देणे . 


कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, 
लघुपाटबंधारे विभाग , जळगांव पाटबंधारे 
जळगांव . 

प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव . 


मुख्य 
अभियंता , 
तापी पाटबंधारे 
विकास 
महामंडळ , 
जळगांव . 


१० उपसा सिंचन परवानगी देणे . 


२ महिने 


मुख्य 


कार्यकारी अभियंता , अधीक्षक अभियंता , 
लघुपाटबंधारे विभाग , जळगांव पाटबंधारे । 
जळगांव. 

प्रकल्प मंडळ , 
जळगांव . 


अभियंता, 
तापी पाटबंधारे 
विकास 
महामंडळ , 
जळगांव . 


सुनील अहिरे , 
कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग , 

जळगांवकरिता . 


जळगांव, 
दिनांक १६ मार्च २०१६. 


भाग एक ( को . वि . पु.) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४- २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ १६७४ / २०१६. - श्री . डी . आर . देशपांडे , 

क्रमांक रा . अ. / १७३९ / २०१६ . - श्री . आर . के . खोमणे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, पनवेल, यांना दिनांक २९ फेब्रुवारी 

२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , पनवेल , यांची दिनांक ८ मार्च 
२०१६ ते ५ मार्च २०१६ अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ 

२०१६ व ९ मार्च २०१६ रोजीची २ दिवसांची परिवर्तित रजा पूर्वलक्षी 

प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 
फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ८ मार्च 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . के . खोमणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
परवानगीसह जिल्हा न्यायालय अधिसूचना जा . क्र ./ रा . अ./ १५३९ / 
२०१६ दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये मंजूर करणेत आलेली 

२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठस्तर, पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती 

करण्यात येत आहे . 
होती . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
श्री. डी . आर. देशपांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठस्तर, पनवेल 

करणेत येत आहे की , श्री . आर . के . खोमणे , ह अधिकारी जर 
यांच्या दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीच्या विनंती अर्जान्वये त्यांना यापूर्वी उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
मंजूर करणेत आलेली दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते ५ मार्च २०१६ । वरिष्ठस्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
अशी ६ दिवासांची अर्जित रजा याद्वारे परिवर्तीत रजेमध्ये रुपांतरीत असते . 
करणेची परवानगी देणेत येत आहे. 

श्री . आर . के . खोमणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

के. आर. पेठकर , 
श्री . डी . आर. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, पनवेल, येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 

रायगड - अलिबाग 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १० मार्च २०१६ . 

रायगड - अलिबाग . 
येत आहे . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . डी . आर . देशपांडे, हे जर 

____ अधिसूचना 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी न्यायाधीश , 

क्रमांक रा . अ ./ २०११ / २०१६ . - श्री . अ . वा . क्षीरसागर , 
वरिष्ठस्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, महाड 
असते . 

यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते दिनांक १३ एप्रिल २०१६ अशी ३ 
श्री . डी. आर . देशपांडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ एप्रिल २०१६ ते १० एप्रिल २०१६ 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

रोजीच्या व दिनांक १४ एप्रिल २०१६ व १५ एप्रिल २०१६ रोजीच्या 
सुट्टीला जोडून व दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 

ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 

मु . गो . सेवलीकर सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
दिनांक १८ मार्च २०१६. 

रायगड - अलिबाग . 

श्री . अ. वा . क्षीरसागर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर, महाड , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . अ . वा . क्षीरसागर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , 
महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ. वा . क्षीरसागर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे . टी . 
कोरेगांवकर सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर , महाड यांजकडे राहील . 

मु . गो . सेवलीकर, 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २२ मार्च २०१६. 

रायगड - अलिबाग . 


प्रा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 

येईल असे वर्तन करणे. 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा . / म. आ ./११८१ / २०१६. – ज्याअर्थी, 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना, मोर्चे, निदर्शने , 

पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 

करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 

घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
करतात . दिनांक ८ एप्रिल २०१६ रोजी गुढीपाडवा / चैत्रमासारंभ , दिनांक 
१४ एप्रिल २०१६ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, दिनांक १५ 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, 
एप्रिल २०१६ रोजी श्रीराम नवमी असे सण व उत्सव साजरे केले सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
जाणार आहेत. तसेच दिनांक ११ मार्च २०१६ ते दिनांक २० एप्रिल ___ (६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
२०१६ रोजी पर्यंत नवी मुंबई महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१६ , ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
( रबाळे एमआयडीसी, पोलीस ठाणे अंतर्गत यादव नगर, प्रभाग क्र . आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
०६ ) या प्रभागाची निवडणूक व आचार संहिता जाहीर झाली आहे . 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
प्रश्ननिर्माण होऊ नये, या दृष्टीकोनातून दिनांक २ एप्रिल २०१६ रोजीचे 

पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 
०० .०१ वाजले पासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजीचे २४ - ०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 
३७(१) व ( ३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

सुरेश मेंगडे, 
__ ( २ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई नवी मुंबई , 

पोलीस उपायुक्त, (विशेष शाखा) , 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र दिनांक ३० मार्च २०१६. पोलीस आयुक्त , नवी मुंबईकरिता . 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

(३ ) त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उपायुक्त , विशेष शाखा , 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २ एप्रिल २०१६ 
रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजीचे २४ -०० 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशांन्वये मनाई करीत आहे . 
__ ( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे. 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
करणे . 
___ ( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका , 
रिव्हॉलवर , देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा 
करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्त बरोबर वाहन 
नेणे, बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 5th April 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB . 4313 /CR - 191/2013 /UD - 11. — Whereas the Development plan of “ P /N ” Ward of Greater 
Mumbai (hereinafter referred to as “ the said plan " ) has been sanctioned by the Government under 
section 3 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as “ the 
said Act” ) vide Urban Development Department s Notification No. TPB . 4392 /6176 /UD - 11 (RDP ) dated 
25th April 1993 and the same came into force with effect from 29th April 1993 ; 

And whereas , the land admeasuring about 80934 sq . mt. bearing S . No. 239/ 1 (pt.) CTS . No.827A /4A / 2 
of village Malad (East) ( hereinafter referred to as “ the said land ” is included in No Development Zone as per 
the said plan ; 


And whereas, M / s. D . B . Realty Pvt . Ltd ., CA of Shri Tarashankar Choubey has represented to Police 
Commissioner, Mumbai that it is willing to develop the said land partly for Police Housing purpose and 
partly for free sale purpose . The lands in the vicinity of the said land are generally developed . The 
Government has considered the acute shortage of Police Housing and after due consideration of all facts 
and considering the development in the vicinity of the said lands is of the opinion that the said land has 
development potential as proposed by the developer ; 

And whereas, the State Government in Home Departmenthas examined the proposal submitted by 
the developer through the Police Commissioner and have stipulated some conditions ; 

And whereas, after considering the above facts and circumstances , the Government found it expedient 
to urgently include the said land in Residential Zone from No. Development Zone and to be reserved for 
Police Housing subject to certain conditions ; 

And whereas , the Government in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1AA ), of 
Section 37, had issued Notice No. CMS /TPB .4308 / 405 /CR - 259 / 2009/UD - 11 , dated 2nd September 2009 
for inviting suggestions/objections from general public with regard to include the said land in Residential 
Zone from No. Development Zone and to reserve it for Police Housing (hereinafter referred to as " the 
proposoed modification ) and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the 
officer (hereinafter referred to as “ the said Officer” ) to submit a report on the suggestions/objections 
received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned 
persons and the Municipal Corporation of Greater Mumbai ; 

And whereas, the Notice No. CMS/TPB .4308 /405 /CR - 259/2009 /UD - 11, dated 2nd September 2009 was 
published in the Maharashtra GovernmentGazette , dated 10 - 16th September 2009 and the said Officer has 
submitted his Report vide letter No. 1958 dated 7th November 2009 through the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , after completing the legal formalities stipulated under section 37 ( 1AA ) of the said Act . 

And whereas , after considering the Report of the said Officer, the suggestions/objections received 
from the general public and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , the 
Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned with some 
changes ; 

Now therefore in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AA ) (c ) of the said Act, the 
Government hereby , 


( A ) Sanctions the said modification proposal as follows : 


“ The land bearing S . No. 239/ 1(pt.). CTS No. 827A /4A /2 of village Malad (E .) admeasuring 80934 sq . 

mt. is deleted from No Development Zone and included in Residential Zone and reserve for 
reservation of “ Police Housing ” along with 18 . 00 mtr. wide road on the following conditions : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ ७ 

(i ) A buffer zone of 10 mt. shall be reserved between the said land and adjoining forest land. 

( ii ) The Appropriate Authority for the development of said land shall be State Government 
in Home Department. 

(iii ) The above said reservation shall be developed by Appropriate Authority according to 
the provisions of Regulation 33 ( 3 ) (B ) of Development Control Regulations for Greater Mumbai. 

( iv ) The Developer shall develop 18mt. wide road at his own cost. The maximum gradient 
of road shall be allowed upto 8 % . 

(u ) In any case regulations in respect of Police Housing component shall be strictly followed 
to avoid misuse of the said component and the work of this component will be started at earliest. 

(vi) The above development is subject to draft Notification dated 22nd January 2016 and 
rules/regulations imposed by Ministry of Environment, Forest and Climate for Eco -Senstive Zone , 
from time to time. 
( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette , as the date on which 

the said modification shall come into force . 
(C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that, in Schedule of Modification 

appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , after the last entry a 

new entry as per ( A ) above shall be addd . 
A plan showing the sanctioned modification shall be kept open for the inspection by the general 

public during the office hours on all working days at following places : 


( 1) Office of the deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai having his office at ENSA 

Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 
(2 ) Office of the Chief Engineer (Development Plan ), Municipal Corporation of Greater Mumbai, 

Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 


This Notification shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

(RAILWAYS ), MUMBAI 


Order 


2 . If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any police officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3. Any assembly , program , public meeting or 
procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is 
prohibited . 


4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 34 , feet. 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 
2016 — 07 . — Whereas, I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety 
in Mumbai Railway Police Commissionerate, 
I, Madhukar Pandey , Commissioner of Police , 
Railways, Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ), (2 ) and 
( 3) of section 37 of the Bombay Police Act, 1951 
(Bom . XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following Acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00 -01 hours 
of 8th April 2016 to 24 -00 hrs. of 22nd April 2016 : 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, 
swords, spears, bludgeons , unlicensed gun , 
knives , sticks or lathis or any other articles 
which is capable of being used for causing 
physical harms ( violence ). Save for such 
firearms where license has been granted by this 
authority or where specific permission is sought 
for carriage of such arms from the competent 
authority . 

(b ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(c ) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(d ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries, singing of 
song, playing of music . 

(f ) Delivery of harangues, the use of 
gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of 
pictures, symbols, play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police 
officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over - throw the State . 


5 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period herein above mentioned : 

( a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 

6 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , 
loudspeakers or megaphone, as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and seal this 4th April 2016 . 


MADHUKAR PANDEY , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, Any person contravening this order shall be 

punished under section 188 of Indian Penal Code. 
SPECIAL BRANCH , NAVI MUMBAI 

As the notice cannot be served individually to 
Order 

all concerned , the order is hereby passed ex -parte . 
No. CP /NM / S . B . / 1182/ 2016 . - Whereas, 

It shall be published for information of public 

through press and affixing the copies on the notice 
information has been received that due to the 

board of the Sr. PIs. ACSP , DCSP and the copies 
situation prevailing in the areas of the Police to be furnished to all N . M . M . C . offices in Navi 
Stations within the Navi Mumbai Police 

Mumbai and Sub Registered Officers and Regional 

Transport office Vashi and Panvel by affixing the 
Commissionerate , it is apprehended that terrorists / 

copies at conspicuous places in the locality . The 
anti- social elements may use second hand ( used 

police officers will also promulgate this order as per 
cars ) Vehicles and they may seek hideouts in the the provisions of Section 163 of Bombay Police Act. 
rented residential areas viz. flat, room , bungalow 
etc . in the area of Navi Mumbai Police 
Commissioner to execute their disruptive acts and 

SURESH MENGADE , 
there is every likelihood of breach of peace and 

Deputy Commissioner of Police , 
disturbance of public tranquillity and there is 

Special Branch , Navi Mumbai. 
grave danger to human life and safety as well as 

Navi Mumbai, 
injury to the public property ; 

dated 30th March 2016 . 
And whereas, it is necessary that some checks 
should be put on owners and purchasers/leasers 
of vehicles and flat, room , bungalow etc. so that 
terrorist/ anti- social elements in the guise of 
purchasers or tenants would not cause disturbance 
of peace and breach of public order and that 
immediate action is necessary for the prevention 
of the same. 

Now therefore , I, Suresh Mengade , Deputy 
Commissioner of Police , Special Branch , Navi 
Mumbai in exercise of powers conferred upon me 
by section 144 of Code of Criminal Procedure , 
1973 (No. 2 of 1974 ) do hereby order that no 
Owner , Purchaser of vehicles , Seller , Leaser or 
Tenant of flat, room , bungalow etc. falling under 
jurisdiction of areas in the Police Stations within 
the Navi Mumbai Police Commissionerate shall sale 
or rent any vehicle or flat, room , bungalow etc. to 
any person unless and until he has furnished the 
particulars of such Purchaser of the vehicle or 
such Tenants or Leases of flat, room , bungalow 
etc. to the concerned police station . 


This order shall come into force with effect from 
2nd April 2016 and shall be effective for a period 
of 60 days up to 31st May 2016 ( both days 
inclusive) 


ATT That (al. fa .q.) — 2 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE ( OPERATIONS ) 

AND EXECUTIVE 
MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 

Order 
No . CP/ XI/( 6 )/ 2266/( 04 )/ 2016. - Whereas the 
Terrorist /Antisocial elements may attack through 
Drone controlled by remote or Controlled Aerial 
Missile and due to prevailing situation under the 
control of the Commissioner of Police, Brihan 
Mumbai, that Terrorist/Antisocial elements may 
attack using Para - gliders, Remote Controlled 
Micro - light Aircraft during i.e . dated 5th April 
2016 to 4th May 2016 in Brihan Mumbai Police 
Commissionerate Area and that there is every 
likelihood of breach of peace and disturbance of 
Public tranquility and also there is grave danger 
to human life , health , safety and injury to public 
property on that account ; 

2 . And whereas, it is necessary that some 
checks should be put on activities of Terrorist/ 
Antisocial elements around the Brihan Mumbai 
Police Commissionerate , to prevent the attack 
through Drone controlled by remote or through 
Control Aerial Missile or using Para - gliders or 
through Remote Controlled Micro - light Aircraft 
during the said period in the Brihan Mumbai for 
taking immediate action is necessary to prevent 
the same. 

3. Now, therefore, I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate vide powers 
conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ) , 
do hereby order that the period of 30 days i.e . 5th 
April 2016 to 4th May 2016 in Brihan Mumbai 
Police Commissionerate Area no flying activities of 
Drone controlled by remote or through Control 
Area Missile or using Para - gliders or through 
remote control Micro - light Aircraft be allowed in 
the Jurisdiction of Brihan Mumbai Police 
Commissionerate . But Aerial surveillance through 
Remote Controlled Micro -light Aircraft Drone by 
Mumbai Police is allowed . 
___ 4 . This order shall remainin force with effect 
from 00 - 01 hrs. of 5th April 2016 till 24- 00 hrs . 
of 4th May 2016 unless withdrawn earlier. 

5 . Any person contravening this order shall be 
punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860 . 
__ _ 6 . As the notice cannot be served individually 
to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information 
of public , through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations, Divisional 
ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward Offices and 
by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal this the 
2nd day of April 2016 . 


क्रमांक उचिशा /पोल- ३ / कावि- ८१/ २०१६. - ज्याअर्थी, 
खाद्यगृह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३३ च्या पोट-कलम ( १) प्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी नियमावली 
तयार करण्यात आली असून वेळोवेळी सुधारणा करणेत आली होती . 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ च्या पोट -कलम (१ ) 
प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आली होती . 

तथापि , मा . मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१५ रोजी Ease to Doing Business या विषयावर 
झालेल्या बैठकीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ खाली तयार केलेल्या 
नियमानुसार हॉटेल व आदारतिथ्य उद्योगासाठी द्यावयाच्या Eating 
House Registration Certificate ( all 
प्रमाणपत्र ) परवानगी कालबाह्य व अनावश्यक असल्याने गृह विभाग 
यांजकडील पत्र क्र . एमआयएस. १२१५-प्र. क्र .२ /विशा- ५, दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१५ अन्वयेरद्द करण्याचेनिर्देश दिलेले आहेत . 

त्याअर्थी, खाद्यगृह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३३ च्या पोट - कलम (१) प्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 
प्रसिद्ध करणेत आलेली नियम /नियमावली याद्वारे रद्द करणेत येत 
आहे. 


रत्नागिरी , 
९ मार्च २०१६ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी. 


SANJAY BARKUND , 
Dy. Commissioner of Police (Operations) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


आलब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
आदेश 

अधिसूचना 

क्रमांक रा . अ. / २०१० / २०१६. - श्री . सी . आर. लोहार , 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२/ ९६५ / २०१६. - ज्याअर्थी, दिनांक २९ मार्च दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल, यांचा दिनांक ८ मार्च २०१६ 
२०१६ रोजी पासून पोलीस परेड मैदान येथे सुरू होणाऱ्या पोलीस ते ११ मार्च २०१६ अशी ४ दिवसांची परिवर्तित रजा रजेच्या मागे 
भरती दरम्यान गर्दी होणार असून जेलनाका ते साईचौक जाणाऱ्या । 

दिनांक ६ मार्च २०१६ व ७ मार्च २०१६ व रजेच्या पुढे दिनांक १२ मार्च 

२०१६ व १३ मार्च २०१६ चे सुट्टीस जोडून मिळणेबाबतचा अर्ज 
रोडवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे आवश्यक आहे अशी 

पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील जाक्र./ आस्था-१/पोभबंदो / 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
१०० / २०१६, दिनांक २८ मार्च २०१६ अन्वये विनंती केलेली आहे. 

श्री . सी . आर. लोहार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
त्याअर्थी, मी, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , पनवेल , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 

येत आहे . 
यांनी सादर केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता मोटार वाहन कायदा , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
१९८८ चे कलम ११५ प्रमाणे खालीलप्रमाणे आदेशित करतो की , 

करणेत येत आहे की , श्री . सी . आर. लोहार , हे अधिकारी जर 
४ . सन्मित्र नगरकडून डी. एस.पी. बंगल्याकडून येणारी वाहने उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
साईचौक, गवळीवाडा, धनजीनाका ते मच्छीमार्केट जयस्तंभकडे जातील . 

वरिष्ठ स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

राहिले असते . 
५. जेलनाक्याकडून येणारी वाहने पोलीस कंट्रोल रुम ते आर. सी . 

श्री . सी . आर. लोहार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
चर्च मच्छीमार्केट जवळून जयस्तंभकडे जातील . 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
६. धनजी नाक्याकडून येणारी वाहतूक गवळीवाडा , साईचौक ते 
डॉ . आंबेडकर रोड , डी.एस.पी . बंगला किंवा सन्मित्रनगरकडे जाईल . 

मु . गो . सेवलीकर , 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
उपरोक्त मार्गाने दिनांक २९ मार्च२०१६ ते दिनांक ७ एप्रिल २०१६ 

दिनांक १७ मार्च २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 
पर्यंत पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्यात यावी तसेच मोटार वाहन 
अधिनियम , १९८८ चे कलम ११६ प्रमाणे पोलीस प्रशासनाकडून 
आवश्यक ती कार्यवाही करणेत यावी. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च २०१६ 
रोजी दिला. 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को . वि . पु. ) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४- २०, २०१६ / चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ. / २००९ / २०१६ . - श्री . ए . बी . चव्हाण , क्रमांक रा . अ. / १९८८ / २०१६ . - श्री . ए . आर . कांबळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , उरण, यांचा दिनांक १२ मार्च २०१६ । २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, अलिबाग यांचा दिनांक २० 
ते १८ मार्च २०१६ अशी ७ दिवसांची परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा मार्च २०१६ ते दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित 
अर्ज पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

रजा दिनांक २० मार्च २०१६ रोजी पासून ते दिनांक २८ मार्च २०१६ 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
श्री . ए. बी . चव्हाण , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

मिळणेबाबतचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उरण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
येत आहे . 

श्री . ए. आर. कांबळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित ___ २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करणेत येत आहे की , श्री . ए. बी . चव्हाण , हे अधिकारी जर उपरोक्त करण्यात येत आहे . 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर , 

महारष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . करणेत येत आहे की , श्री . ए. आर. कांबळे, हे अधिकारी जर 

श्री. ए. बी . चव्हाण, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

वरिष्ठस्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

असते . 
मु . गो . सेवलीकर , 

श्री . ए. आर. कांबळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहारित 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
रायगड- अलिबाग 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल् . डी . 
हुली, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , अलिबाग यांजकडेराहील. 


रायगड- अलिबाग 
दिनांक २१ मार्च २०१६. 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६/ चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ १३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १९७५ / २०१६ . - श्री . सी . आर . लोहार , क्रमांक रा. अ./१९२९ / २०१६. - श्रीमती जे . एम . चव्हाण , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, पनवेल, यांचा दिनांक २१ मार्च २०१६ सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर , पनवेल, यांची १६ मार्च २०१६ ते 
ते २३ मार्च २०१६ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १८ मार्च २०१६ अशी ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत 
२० मार्च २०१६ व रजेच्या पुढे दिनांक २४ मार्च २०१६ ते २७ मार्च आहे . 
२०१६ चे सुट्टीस जोडून व दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजीचेकार्यालयीन पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
वेळेनंतर ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 

श्रीमती जे. एम . चव्हाण , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा अर्जमंजूर करणेत 

___ त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
येत आहे. 

करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
श्री . सी . आर . लोहार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची करणेत येत आहे की , श्रीमती जे. एम . चव्हाण, ह्या अधिकारी जर 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहदिवाणी न्यायाधीश , 
येत आहे. 

कनिष्ठस्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित असत्या. 
करणेत येत आहे की , श्री . सी . आर. लोहार , हे अधिकारी जर श्रीमती जे. एम . चव्हाण , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
वरिष्ठस्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. एम . 
असते . 

तामणे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर, पनवेल यांजकडे 
श्री . सी . आर . लोहार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन राहील . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

के . आर . पेठकर, 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री. डी . आर . 

रायगड - अलिबाग 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
देशपांडे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठस्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक १८ मार्च २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 


रायगड- अलिबाग 
दिनांक १७ मार्च २०१६ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १८८९ / २०१६.-- श्री . सु . ल . फुले , क्रमांक रा . अ. / ७०१८ / २०१५ . - श्री . आर . के . खोमणे , 
दिवाणीन्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, रोहा २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , पनवेल यांची एक दिवसाची 
यांना दिनांक १५ मार्च २०१६ ते १९ मार्च २०१६ अशी ५ दिवसांची किरकोळ रजा रद्द करून ४ दिवसांची अर्जित रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने 
अर्जित रजा दिनांक २० मार्च २०१६ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच ।___ मंजूर करणेत येत आहे . 
दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळे नंतरपासून ते दिनांक पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
२१ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

___ श्री . आर . के. खोमणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

करण्यात येत आहे . 
श्री . सु . ल . फुले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर, रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत करणेत येत आहे की , श्री . आर . के . खोमणे, हे अधिकारी जर 
आहे. 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित वरिष्ठस्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
करणेत येत आहे की, श्री . सु. ल. फुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त असते . 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर , श्री . आर . के . खोमणे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

श्री. सु. ल. फुले , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

श्री . म . मोडक 
उपरोक्त कालावधित त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एस. रायगड- अलिबाग 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
अटाले, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर, रोहा- पाली यांजकडे राहील. 

दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ . 

रायगड- अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग 
दिनांक १६ मार्च २०१६ . 


मु . गो . सेवलीकर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


( १ ) 


तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई/ उपनि/ एम विभाग /निवडणूक / १९२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ( ५अ ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जे. डी . पाटील, तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के ( पूर्व) विभाग , मुंबई, शिवाजी नागरिक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ६ / जे / १, शिवाजीनगर, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३ या संस्थेची निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्याने जाहीर केलेल्या वर नमूद केलेल्या अविरोध निवडून आलेल्या, उमेदवारी अर्ज भरलेल्या १० पात्र उमेदवारांची सन २०१५ 
२०१६ ते २०२०- २०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी संचालक मंडळ सदस्य म्हणून निवड झाल्याची त्यांची नावे व पत्ते , मतदारसंघनिहाय 
खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे : 
अनु . उमेदवाराचेनाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदारसंघ 
क्रमांक 
( २) 

( ३ ) 
१ श्री . जानकर शामराव हरी ३०२ / ४०२, ब, बालाजी गार्डन , सेक्टर नं . ११ , 

सर्वसाधारण. 
कोपरखैरने , नवी मुंबई ४०० ७०९ . 
श्री . गडदे शशिकांत महादेव प्लॉट नं. ०५ / डी / ०४, शिवाजीनगर, गोवंडी, 

सर्वसाधारण . 
मुंबई ४०० ०४३. 
३ श्री . गडदे शंकर वसंत आंबेडकर गार्डन जवळ , चाळ क्र . डी / ५, भिमवाडी 

सर्वसाधारण. 
रहिवाशी संघ, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३ . 
४ श्री . वलेकर नानासो माधव बी / २०३, शिव संकल्प सोसायटी, प्लॉट नं . २० , 

सर्वसाधारण. 
सेक्टर नं . ३६, कामोठे, ता . पनवेल, जिल्हा रायगड . 
श्री.झिंजे सुनिल महादेव प्लॉट नं . ०६ / पी / ०६, शिवाजीनगर , गोवंडी, 

सर्वसाधारण. 
मुंबई ४०० ०४३. 
६ श्री . थोरात बलू दौलू प्लॉट नं . ०५ / पी / ०१, शिवाजीनगर, गोवंडी , 

सर्वसाधारण . 
मुंबई ४०० ०४३. 
७ श्रीमती वलेकर विद्या नानासो बी / २०३, शिव संकल्प सोसायटी, प्लॉट नं . २० , 

महिला राखीव . 
सेक्टर नं . ३६, कामोठे, ता . पनवेल , 

जिल्हा रायगड . 
श्री . थोरात मालन बलू प्लॉट नं . ०५ / पी / ०१, शिवाजीनगर , गोवंडी , 

महिला राखीव . 
मुंबई ४०० ०४३ . 
९ श्री . सूर्यवंशी महादेव तानाजी सुलेमान बेकरी जवळ , रूम नं . १३/ ११, भूजबळ वाडी , इतर मागासवर्ग. 

माळी समाज , लोटस बेकरीसमोर, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३. 
१० श्री. जानकर नामदेव कुंडलिक ०५ / जे / ०२, जैन मंदिराजवळ , शिवाजीनगर , गोवंडी, 

भटक्या विमुक्त 
मुंबई ४०० ०४३. 

जाती/ जमाती व 
विशेष प्रवर्ग . 


MI 


मुंबई , 


प्रसाद ओक , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई. 


दिनांक ३० मार्च २०१६ . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४- २०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /ठाणे/ निवडणूक / ठाजिविद्यासेवक /१४०६२ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ(५अ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिलीप उढाण , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे जय बजरंग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भिवडी, जिल्हा ठाणे 
या नागरी पतसंस्थेची खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१६ ते सन २०२१ या पाच वर्षांच्या 
कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 


मतदारसंघ 


अनुक्रमांक उमेदवारचे नाव 

( २ ) 
१ श्री . नाईक देवराज कचेर 
२ श्री . नाईक विजय बाबू 
३ श्री . पाटील दयानंद राजाराम 
४ श्री . घरत संतोष अर्जुन 
५ श्री . पाटील शिवाजी तुकाराम 
६ श्री. पाटील देवदास वाळकू 
७ श्री . डोंगरे शंकर बाळू 


उमेदवाराचा पत्ता 

( ३ ) 
११११, कृष्णाई निवास, कारिवली, ता . भिवंडी , 
३१/१, कारिवली, ता . भिवंडी, 
घर नं . ११६/ १, कारिवली, ता . भिवंडी, 
८६क , खाडीपाडा, काटईबाग , ता . भिवंडी 
१७३, कारिवली, ता . भिवंडी , 
घर नं . ९५, कारिवली, ता. भिवंडी 
घर नं . १४४, कारिवली, ता . भिवंडी 


सर्वसाधारण . 
सर्वसाधारण. 
सर्वसाधारण. 
सर्वसाधारण . 
सर्वसाधारण . 
सर्वसाधारण . 
अनुसुचित जाती / 
अनुसुचित जमाती. 
महिला राखीव . 
महिला राखीव . 


८ 
९ 


श्रीमती नाईक आशाबाई गोविंद 
श्रीमती पाटील कस्तुरी प्रकाश 


घर नं . १७८, कारिवली, ता . भिवंडी 
घर नं . ३०५, गांवदेवी मंदिर , कारिवली , 
ता . भिवंडी. 
१८ , श्री . माऊली निवास , कारिवली, ता . भिवंडी 
१६८० / ६, गणेश दर्शन बिल्डींग, गणेश नगर, 
शेलार , ता . भिवंडी . 


१० 
११ 


श्री . घरत गणेश हेंदर 
श्री . गोसावी घनश्याम विठ्ठल 


इतर मागासवर्गीय . 
भटक्या विमुक्त 
जाती / जमाती व 
विशेष मा . वर्ग. 


सदरचा आदेश दिनांक मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


ठाणे , 
दिनांक २८ मार्च २०१६ . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे . 


उम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ १७ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/निवडणूक / ना . सह. बँक लि ., भिवंडी/ १४०३१ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
७३अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
दिलीप उढाण , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे नागरी सहकारी बँक लि ., भिवंडी, 
तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे या बँकेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१५ -१६ ते 
२०२० - २१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 
अनु . उमेदवारचे नाव उमेदवाराचा संपूर्ण पत्ता 

मतदारसंघ 
क्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 
१ अरब फहाद तालीब ३३ , सुतार आळी, अरब मंजील , भिवंडी . 

सर्वसाधारण 
२ बहाउद्दीन शरफुद्दीन अमिरसाहेब ७८, चांदतारा मशिदीजवळ, २ रा निजामपुरा, भिवंडी. 

सर्वसाधारण 
३ फकी असद मुर्तुजा ८७, सौदागर मोहल्ला, भिवंडी . 

सर्वसाधारण 
४ म्हात्रे गोरखनाथ विश्वनाथ ५३, विठ्ठल मंदिराजवळ , भादवड , भिवंडी . 

सर्वसाधारण 
५ म्हात्रे निलेश पांडुरंग 

२८९ , महालक्ष्मी हौ . सोसा., बि -विंग, ब्राम्हण आळी, भिवंडी सर्वसाधारण 
६ मोमीन तलाह शरिफ हसन १२६, आर. एन . कंपाऊंड, वाजा मोहल्ला, भिवंडी 

सर्वसाधारण 
७ पवार संदिप शिवाजी २९५, ब्राम्हण आळी, कल्पतरू हौ . सोसा., भिवंडी 

सर्वसाधारण 
१ भोईर श्याम नारायण ७६४ , साई प्रसंन्न सोसायटी नारपोली, भिवंडी. 

अनुसूचित 

जाती / जमाती 
१ मोमीन शाहीन अब्दुल कादीर ३७२/ अ, गौरीपाडा, भिवंडी . 

महिला राखीव 
२ शर्मा कल्पना सुनिल २०७, ठाणगे आळी, भिवंडी . 

महिला राखीव 
__ १ अन्सारी शफी अख्तर मो . साबीर १९, बंगलापुरा, भिवंडी. 

इतर 

मागासवर्गीय 
१ गाजेंगी राजु राजय्या २२५ / १, गाजेंगी निवास , कोंबडपाडा, भिवंडी. 

विशेष 
मागासवर्गीय . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असेल . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे . 


भाग एक ( को. वि . पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / ठाणे/निवडणूक / ठाजिविद्यासेवक/ १४०३० / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ( ५अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिलीप उढाण , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे, ठाणे जिल्हा विद्यासेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ठाणे 
मुख्यालय - कल्याण या पगारदार संस्थेची खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१६ ते २०२१ या 
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 


उमेदवारचेनाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


मतदारसंघ 


अनु 
क्रमांक 


( ३ ) 


( ४ ) 


ars 


श्री . भामरे प्रशांत तुकाराम 
श्री . बुटेरे रमेश दुंदाजी 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१० 
११ 


श्री. जागरे कमलाकर केशव 
श्री. भोईर दुर्जन नामदेव 
श्री . कोल्हे सतीश वसंत 
श्री . कालेकर संदिप विठ्ठल 
श्री . इसामे मनोहर शंकर 
श्री . लोटलीकर प्राजक्ता सुभाष 
श्री . पाटील गुलाबराव पंडीतराव 
श्री . शेख रेहान अब्दुर्रहमान 
श्री . नरवाडे देविदास धोंडुजी 


सिद्धार्थ प्रा . मराठी शाळा , गाळेगाव 

आदर्शविद्यामंदिर व ज्यू . कॉलेज , 
कुळगांव , बदलापूर ( पूर्व) . 
ग . वि. खाडे विद्यालय, शहापूर . 
विद्यामंदीर , अंजूर , ता. भिवंडी 
शास्त्री हिंदी विद्यालय, अंबरनाथ 
शेठ बा .म.पडवळ विद्यालय, ठाणे 
विद्यामंदीर हायस्कूल, शिवळे , ता . मुरबाड 
नवी मुंबई हायस्कूल, वाशी 
सम्राट अशोक माध्यमिक विद्यालय , कल्याण ( पूर्व) 
रईस हायस्कूल, भिवंडी 
तक्षशिला माध्यमिक विद्यालय, उल्हासनगर 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
अनुसुचित जाती / 
अनुसुचित जमाती. 
महिला राखीव 
महिला राखीव 
इतर मागासवर्गीय 


श्री . मुलचंदानी जया द्वारकादास 
श्री . राठोड मंगला किशोर 
श्री. घागस सुधीर देवराम 


स्वामी विवेकानंद हायस्कुल , उल्हासनगर 
सरस्वती मंदिर प्राथमिक विद्यालय , ठाणे 
पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय, व 
कनिष्ठ महाविद्यालय , भिवंडी 
बिनोय गार्डी स्वजन विद्यालय , आलोंडे 


१५ वाडीले नाना भिकन 


भटक्या विमुक्त 
जाती / जमाती व 
विशेष मा . प्रवर्ग . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असेल . 


ठाणे , 
दिनांक २३ मार्च २०१६ . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .२/ नोंदणी रद्द /सिंधु. जि . स्वयं/ २०१६. - मी, अ. वि . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सिंधुदुर्ग जिल्हा स्वयंरोजगार सेवा व उद्योग 
सहकारी संस्था, मर्या.,सिंधुदुर्ग , ता . कुडाळ , नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / जीएनएल ( ओ)/ १११ , दिनांक १४ डिसेंबर २००४ या संस्थेचे 
अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . 

सदर आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करत आहे. 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि .२/ नोंदणी रद्द / लोकसेवा / २०१६. - मी , अ. वि . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग , मला, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , लोकसेवा स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., सिंधुदुर्ग, ता . कुडाळ , नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / जीएनएल ( ओ) / ११७, दिनांक १९ ऑक्टोबर २००६ या संस्थेचे अवसायन 
कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे. 

सदर आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करत आहे . 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि. २/नोंदणी रद्द / भाग्यश्री/ २०१६. - मी, अ. वि . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग , मला , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , भाग्यश्री साफसफाई व बांधकाम गवंडी पुरविणारे 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / जीएनएल ( ओ) /११३, दिनांक १६ मे २००६ या संस्थेचे अवसायन 
कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . 

सदर आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करत आहे . 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .२ /नोंदणी रद्द/ कल्पतरु / २०१६. - मी , अ. वि . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , कल्पतरु सहकारी औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., वराड , ता . मालवण नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन /पीआरडी / आय / ११५ / १९९७ दिनांक २६ मे १९९७ या संस्थेचे अवसायन 
कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . 

सदर आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे. 


अ . वि . पाटील, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि.२ / नोंदणी रद्द/प्रियदर्शनी / २०१६. - मी, अ. वि . पाटील, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग, मला , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , प्रियदर्शनी इंदिरा जिल्हा पर्यटन सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., सिंधुदुर्ग, मु. पो . ता . मालवण, नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल ओ/ ११० / २००१, दिनांक २७ सप्टेंबर २००१ या संस्थेचे 
अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . 

सदर आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


अ. वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि .२/ नोंदणी रद्द / वाळू सं ./ २०१६ . - मी , अ. वि . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सिंधुदुर्ग जिल्हा वाळू संकलन व वितरण 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या., सिंधुदुर्ग, मु . पो. ता . मालवण , नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / जीएनएल ओ/ ११५ / २००६, दिनांक १० 
ऑगस्ट २००६ या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे. 

सदर आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


अ. वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


सहा 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिर / प्रशा. १/ समताग्राबिशेतीपतसहसं ./ अव./ अंत . आदेश / २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा २०१३ ) अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२( १) क अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , एस . डी . तोडणकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या 
आदेशान्वये समता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या.,शिवार आंबेरे , ता. जि . रत्नागिरी या संस्थेचा, संस्थेचे कामकाज बंद करून व तिचा 
कारभार ऋणपरीशोधकाकडे सोपविणेबद्दलचा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी दिला आहे. 


रत्नागिरी . 


एस. डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , अ-विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / उपनि / अ-विभाग / बी -१ / पोर्ट हेल्थ एम्प्लॉ ./ का . २१ / ४३७६ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक , सहकारी संस्था, अ-विभाग, मुंबई दि पोर्ट हेल्थ ऑर्गनायझेशन 
एम्प्ला. को . ऑप.क्रे . सो .लि ., पट्टन स्वास्थे भवन , ७, मंडलीक रोड , कुलाबा, मुंबई ४०० ००५ , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूओ/ बीएनके / ओ / 
३०५/ १९०- ९१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


मुंबई. 


डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, अ-विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ जिउनि - २/ बी - ३/ क ./१५६ / व. अधि ./ ३३८६ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , एस . एम . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे, 
मुंबई या अधिसूचनेद्वारे राजगड को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, पत्ता - आदेश - संदेश भवन , शिवाजी मैदान, काजुपाडा, कुर्ला (प. ), 
_ मुंबई ४०० ०७२, या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप -नियम ( ३), ( ५ ), (६ ) , 
( ७), ( ९ ), (१० ), (११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३), ( १४ ), (१५ ) , 
( १७ ), (१८ ) व ( २० ) तसेच ९१ /१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार 
राहतील. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली 
अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन, तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते 
की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही , तोपर्यंत 
घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे. 
अनु अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री. यशवंत हनुमंत माने 

वसुली विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई . 

अधिकारी . 
* * टीप . -विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर 
करावा . 

ही अधिसूचना आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २ ), पूर्व उपनगरे, मुंबई . 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २०, २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिउनि२/ बी -३ / क . १५६/ व. अधि./ ८३० / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , एस . एम. पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , 
मुंबई , या अधिसूचनेद्वारे शिव परिसर को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, पत्ता २०१, सोनी अपार्टमेंट , ९० फूट रोड, काजुपाडा, जरीमरी , 
का ( प .) , मुंबई ४०० ०७२ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप -नियम ( ३ ), ( ५ ) , 
( ६ ), ( ७) , ( ९ ), ( १० ), (११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२), (१३ ), ( १४ ) , 
(१५ ), ( १७), (१८ ) व ( २० ) तसेच ९१ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १६ मार्च २०१७ पर्यंत कर्ज 
वसूली करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे 
अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील प्रदान झालेल्या विशेष 
वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात 
येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जो पर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही , तो 
पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे . 
अनु अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
क्रमांक 
( २ ) 

( ४ ) 
श्री . शंकर गुंडू येजरे 

सचिव विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई . 
* * टीप . -विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर 
करावा . 


ही अधिसूचना आज दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे, मुंबई. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४- २०, २०१६/ चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (२ ), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई जिउनि२ / बी - ३/ क . १५६ / व अधि . / २३१/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . एस . एम. पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , 
मुंबई, या अधिसूचनेद्वारे शिवप्रेमी- परिसर को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, पत्ता - सी . बी . १५४१/ २, मिराशीनगर, कांजुरमार्ग, पोलीस 
स्टेशन रोड, कांजुरमार्ग ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९) , (१० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३ ) , 
( १४ ), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १६ मार्च २०१७ 
पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती प्रधान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असे पर्यंतच 
वसुलीचे अधिकार राहतील. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील प्रदान झालेल्या 
विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित 
करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जो पर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार 
नाही, तो पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे . 
अनु अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
क्रमांक 

( ३ ) 
सौ . शर्वरी संदिप कुवेसकर व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
* * टीप . -विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्यानिशी देत आहे . 


हुद्दा 


( २ ) 


एस . एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


